केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व इतर 
राज्य शासन पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत भूमिहिन 
लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करण्याकरिता कृतीदल 

(Task Force) स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.४५/योजना-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: २४ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- 
१) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे क्रमांक DO J- ११०१४/०१/२०१६- 


RH दि. ०९ एप्रिल, २०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व इतर राज्य शासन पुरस्कृत 


ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत भूमिहिन लाभार्थ्याना जमिन उपलब्ध करण्याकरिता कृतीदल (Task 


Force) गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व इतर राज्य शासन पुरस्कृत ग्रामीण 


गृहनिर्माण योजनांतर्गत भूमिहिन लाभार्थ्यांना जमिन उपलब्ध करण्याकरिता राज्यस्तर व 


विभागस्तरावर खालीलप्रमाणे कृतीदल (Task Force) स्थापन करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


२. राज्यस्तरीय कृती दल 

१ मुख्यसचिव ... अध्यक्ष 

२) अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग) ....सदस्य 

३) अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग) ....सदस्य 

8) संबंधित विभागांचे सचिव / प्रधान सचिव/ अ.मु.स. ....सदस्य 

4) विभागीय आयुक्त (सर्व) ....सदस्य 

&) उप सचिव (केंद्रीय योजना ग्राम विकास विभाग) ....सदस्य 

७) संचालक राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण ....सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.४५/योजना-१०, दि. २४ सप्टेंबर, २०२१ 


२.१ 


३.१) 


राज्यस्तरीय कृतीदलाची कार्यकक्षा :- 


आ राज्यस्तरीय कृतीदलाची वर्षातून दोन वेळा बैठक घेण्यात यावी. 

ब) राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांर्तगत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमिन उपलब्ध करुन 
देण्याकरिता धोरण निश्चीत करणे. 

क) भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमिन उपलब्ध करुन देण्याच्या धोरणाचे सनियंत्रण करणे. 


ड) क्षेत्रीय स्तरावरील या धोरणाचे अंमलबजावणी संदर्भात मार्गदर्शन करणे. 


विभागस्तरीय कृतीदल 
१ विभागीय आयुक्त ... अध्यक्ष 
२) जिल्हाधिकारी (सर्व) ... सदस्य 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (सर्व) ... सदस्य 
8) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाचे अधिकारी ... सदस्य 
4) प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सवी ... सदस्य 
&) उपायुक्‍त विकास ... सदस्य सचिव 


विभागस्तरील कृतीदलाची कार्यकक्षा :- 


अ विभागस्तरील कृतीदलाची बैठक महिण्यातून किमान एकदा घेण्यात यावी. 

बो विभागातील ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमिन उपलब्ध 
करवयाच्या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे. 

क) विभागातील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमिन उपलब्ध करुन देण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत 
राज्य शासनाकडून येणाऱ्या सूचनांबाबत जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांना अवगत करणे. 

ड) विभागातील भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमिन उपलब्ध करुन देण्याच्या कार्यक्रमाच्या 


अंमलबजावणी संदर्भात येणाऱ्या अडचणीचे निराकारण करणे. 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.४५/योजना-१०, दि. २४ सप्टेंबर, २०२१ 


8. 


षु. 


उपरोक्त निदेशानुसार आवश्‍यक कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२१०९२२१३०६२८०३२० असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


q 


ZS) 


oC 0८ w 


षु 


nN (&. & 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) 


Digitally signed by Arun Vasant Shinde 
I U | al DN: c=IN, o=Government of 
Maharashtra, ou=Industries Energy & 


Labour Dept, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=213d983c0c3b73519fa14c373 
a S a al 96ddOb3cf8f28e1 6bc2fb6620a5c4fdac6 

7284, 

serialNumber=672d36cc7468aa812e66 


e dbb4704ffeb120dd58831284824f4fbec 
Shindé === 
(अरुण व. रिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

मा. अ.मु.स. (ग्राम विकास विभाग) यांचे स्वीय सहायक. 

मा. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव सर्व प्रशासकीय विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, सी.बी.डी.बेलापूर, नवी मुंबई. 
विभागीय आयुक्त सर्व. 

जिल्हाधिकारी सर्व. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व. 


११) प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सर्व. 


१२) 


उपायुक्‍त (विकास) सर्व. 


१३) निवड नस्ती (योजना-१०) 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


